RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35526 


AMA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष १, अंक २७] 


[ पृष्ठे २ 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२-२८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९ ३७ 

[किंमत : रुपये ६.०० ] 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून 


. 


अधिसूचना 


वाचले. 


( १) केरोसीन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राईस ऑर्डर , १९ ७० . 


. 


( २) कार्यासन अधिकारी , अन्न , नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडील पत्र क्र . रॉकेल -१५१४ / 

प्र . क्र . ६७ / नापु-२७, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ . 


( ३ ) या कार्यालयाची अधिसूचना क्रमांक पुरवठा / का -१/ टे-२ / के.द.वाढ/ कावि -१७९ / २०१५ , 

दिनांक ५ मार्च २०१५ . 


( ४ ) कार्यालयीन मंजूर टिपणी दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५. 


क्रमांक पुरवठा/ का .१/टे. २/ के. द. वाढ / कावि-६७९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . २ वर अंतर्भूत असलेल्या शासन पत्रानुसार शासनाने 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील केरोसीन एक्स डेपो दरात सुधारणा केलेली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत होणाऱ्या 
केरोसीनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी उपोद्घातातील अ . क्र . १ वर अंतर्भूत असलेल्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , श्री . अभिजीत 
बांगर , जिल्हाधिकारी, पालघर , जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे घाऊक व किरकोळ केरोसीन ( घरगुती वापराचे) विक्रीचे दर पुढील आदेश होईपर्यंत 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२-२८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १ ९ ३७ 


तात्काळ अंमलात आणणे करीता खालीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


अ.क्र . 


तालुका 


क्षेत्र 


किरकोळ 


विक्री दर 


विक्री दर 


विक्री दर 


निव्वळ दर 
( प्रति १ 


घाऊक दर 
केरोसीनचा मुल्यवर्धित एकूण घाऊक एकूण घाऊक 

कर ३ टक्के 

प्रमाणे ( प्रती ( मुल्यवर्धित ( मुल्यवर्धित 
किलोलिटर ) १ किलोलिटर) करासह ) ( प्रती करासह ) ( प्रती 

१ किलोलिटर ) २० लिटर ) 
रु . पैसे रु . पैसे रु . पैसे 
( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 


( प्रती 
१ लिटर) 


रु . पैसे 


रु . पैसे 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


वसई 


१४७९ ८.५४ 


४४३.९ ६ 


१५२४२.५० 


३०४.८५ 


१५.५० 


२ 


डहाणू 


१५१२८.६४ 


४५३.८६ 


१५५८२.५० 


३११.६५ 


१५.८४ 


३ 


पालघर 


१४९९ २.७२ 


४४ ९ .७८ 


१५४४२.५० 


३०८.८५ 


१५.७० 


४ 


तलासरी 


१५१४८.०६ 


४५४.४४ 


१५६०२.५० 


३१२.०५ 


१५.८६ 


५ 


जव्हार 


१५०८०.१० 


४५२.४० 


१५५३२.५० 


३१०.६५ 


१५.७ ९ 


६ 


विक्रमगड 


१४ ९ ६३.५ ९ 


४४८.९ १ 


१५४१२.५० 


३०८.२५ 


१५.६७ 


७ 


मोखाडा 


१५१६७.४८ 


४५५.०२ 


१५६२२.५० 


३१२.४५ 


१५.८८ 


८ 


वाडा 


१४८ ९ ५.६३ 


४४६.८७ 


१५३४२.५० 


३०६.८५ 


१५.६० 


अभिजीत बांगर, 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


